शासकीय अधिकाऱ्याचे पती/पत्नी अथवा 
जवळचे नातेवाईक, हे थेट संबंधित शासकीय 
अधिकाऱ्याच्या अधिपत्याखाली नेमले जाणार 
नाहीत याची दक्षता घेणेबाबत..... 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन परिपत्रक क्रमांकः एसआरव्ही -२०२१/प्र.क्र.३९ /कार्या १२ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक,मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
तारीख: १४ सप्टेंबर, २०२१ 
शासन परिपत्रक :- 
सर्व मंत्रालयीन प्रशासकीय विभागांना याद्वारे असे सूचित करण्यात येते की, सर्व शासकीय 
कार्यालयातील अधिकारी/कर्मचारी यांच्या बदल्या व पदस्थापना करताना, संबंधित शासकीय 
अधिकाऱ्याचे पती/पत्नी अथवा जवळचे नातेवाईक, हे थेट संबंधित शासकीय अधिकाऱ्याच्या 
अधिपत्याखाली नेमले जाणार नाहीत याची दक्षता घ्यावी. 


तथापि, अश्शी नेमणूक करणे अपरिहार्य असल्यास, अशा प्रकरणी शासकीय अधिकारी/ 
कर्मचाऱ्यांचे कार्यमूल्यमापन अहवाल लिहिण्यासंदर्भात सामान्य प्रशासन विभाग, शासन परिपत्रक 
क्र.सीएफआर १२२१/प्र.क्र.६१/का.१३ दि.१२ जुले, २०२१ अन्वये दिलेल्या सूचना विचारात घेण्यात 
याव्यात. 


सदर शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेताक २०२१०९१४१६३१२९३९०७ असा आहे. हे परिपत्रक 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. | 
Babasaheb Kisan 


Virole 
(बा.कि.विरोळे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. राज्यपालांचे प्रधान सचिव, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई, 
२. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, 
३. उपमुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव 
४. सर्व मंत्री / राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, 


५. मा.विरोधी पक्षनेता, विधानपरिषद / विधानसभा, विधानभवन, मुंबई, 

६. सर्व मा. संसद सदस्य/विधानमंडळ सदस्य, महाराष्ट्र राज्य, 

७. मा.मुख्य सचिव, 

८. सर्व मंत्रालयीन विभागांचे अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, 

९. सर्व विभागीय आयुक्त, 

१०. सर्व जिल्हाधिकारी, 

११. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी, 

१२. सर्व मंत्रालयीन विभागांच्या नियंत्रणाखालील सर्व विभाग प्रमुख व कार्यालय प्रमुख (संबंधित प्रशासकीय 
विभागामार्फत) 

१३. सामान्य प्रशासन विभाग/का. ३९ (महाराष्ट्र शासनाच्या संकेतस्थळावर प्रसिध्दीकरिता), 

१४. सामान्य प्रशासन विभागातील सर्व कार्यासने, 

१५. निवड नस्ती कार्या-१२. 


